उपसंचालक, आरोग्य सेवा, नाशिक मंडळ, 
नाशिक यांच्या अधिपत्याखालील उप जिल्हा 
रुग्णालय, कर्जत जिल्हा अहमदनगर येथील 
दंतशल्य चिकित्सक, वर्ग-२ हे १ अस्थायी पद 
पुढे चालू ठेवण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः पदआ - २०१९ /प्र.क्र.१९५/आरोग्य-३ 
१० वा मजला, गो.ते.रुग्णालय संकुल इमारत, 
लोकमान्य टिळक मार्ग, मुंबई-४०० ००१. 
तारीख: १५ जून,२०१९ 


वाचा - 
१) शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग,क्रमांक -संकिर्ण २०१२/प्र.क्र.१३०/आरोग्य -३, 
दिनांक- २५.०७.२०१२. 
२) शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग,क्रमांक -पद॒आ -२०१८/प्र.क्र.१५७/आरोग्य -३, 
दिनांक- १५.१०.२०१८ 
३) आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई यांचे पत्र क्रमांक-संआसे/कक्ष-८अ/अस्थाई पदे /१०१६- 
१०१७/२०१९, दि.३०.०५.२०१९ 
शासन निर्णय- 
उपरोक्त अ.क्र.२ येथील शासन निर्णयान्वये उपसंचालक, आरोग्य सेवा, नाशिक मंडळ, 


नाशिक यांच्या अधिपत्याखालील उपजिल्हा रुग्णालय,कर्जत जि.अहमदनगर येथील दंत शल्य 


चिकित्सक,वर्ग-२ या १ अस्थायी पदांस दि.०१.१०.२०१८ ते दि.२८.०२.२०१९ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात 
आली होती. 


२. आता या शासन निर्णयान्वये उपसंचालक, आरोग्य सेवा, नाशिक मंडळ, नाशिक यांच्या 


अधिपत्याखालील उपजिल्हा रुग्णालय,कर्जत जि.अहमदनगर येथील दंत area चिकित्सक,वर्ग-२ 


(१ पद) या १ अस्थायी पदास दि.०१.०३.२०१९ ते दि.३०.०९.२०१९ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांक पदआ २०१९/प्र.क्र.१९५/आरोग्य-३ 


३. सदर पदांवरील खर्च खालील लेखाशिर्षातून खर्ची घालण्यात यावा आणि हा खर्च सन २०१९- 


२०२० या वर्षाकरीता मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


१मागणी क्रमांक-आर-१ 
२२१० - वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य 
०६ - सार्वजनिक आरोग्य 
००१ - संचालक व प्रशासन, 
००१ (०८) - प्राथमिक आरोग्य केंद्राचा ग्रा.रु. इतका दर्जा वाढविणे (२२१० ०४१३) 


२ मागणी क्रमांक-आर-१ 
२२१० - वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य 
०३ - ग्रामिण आरोग्य सेवा व विषम चिकित्सा 
११० - रुग्णालये व दवाखाने, 
११०-१ - इतर रुग्णालये व दवाखाने 
(०१) (०१)- कुटीर रुग्णालये (२२१० 0394) 


४. हा शासन निर्णय वित्त विभागाच्या क्रमांक,पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., दिनांक- 


२१.०२.२०१९ च्या शासन निर्णयान्वये प्रशासकीय विभागांना प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार निर्गमित 


करण्यात येत आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक 201906131729171717 असा आहे. हा आदेश डिजीटल 


स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Roshani 
Dinesh 
Kadam Patil 


(रो.दि.कदम पाटील) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 
१. महालेखापाल, महाराष्ट्र-१/२ (लेखा परिक्षा) ( लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई /नागपूर 
२. संचालक,आरोग्य सेवा, मुंबई. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांक पदआ २०१९/प्र.क्र.१९५/आरोग्य->२ 


३. सहसंचालक, आरोग्य सेवा, (रुग्णालये-राज्यस्तर) मुंबई. 
४. उपसंचालक, आरोग्य सेवा, नाशिक मंडळ, नाशिक. 
५. जिल्हा शल्य चिकित्सक, जिल्हा रुग्णालय, अहमदनगर. 
६. जिल्हा कोषागार अधिकारी, अहमदनगर 
७. वैद्यकीय अधिक्षक,सर्व संबंधीत ग्रामिण/उपजिल्हा रुग्णालये. 
८. वित्त विभाग (व्यय-१३), मंत्रालय, मुंबई. 
९. कार्यासन अधिकारी, सेवा-२/सेवा-३/ सेवा-५/अर्थसंकल्प, सा.आ.वि. मंत्रालय,मुंबई. 


१०. निवडनस्ती (आरोग्य-३) 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


